माझी वसुंधरा अभियान ३.० अंतर्गत प्राप्त बक्षीस 
रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या कामांसाठी स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांनी सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालास (DPR) प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
दवलामेटी ग्रामपंचायत, ता. जि. नागपूर 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (२९)/ तां.क.१ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मदाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक: २३ फेब्रुवारी, २०२४ 
वाचा: 
(१) शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान-२०२३/ प्र.क्र.४६/ 
तां.क.१, दिनांक ०५ जून, २०२३ 
(२) शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान-२०२१/ प्र.क्र.५७/ 
तां.क.१, दिनांक ८ फेब्रुवारी, २०२२ 
(३) प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी गठित समितीच्या दिनांक ३० जानेवारी, २०२४ रोजी 
झालेल्या बैठकीचे इत्तिवृत्त 
प्रस्तावना : 
माझी वसुंधरा अभियान ३.० मधील ११ गटातील विजेत्यांचा सन्मान दिनांक ०५ जून, २०२३ रोजी 
करण्यात आला असून, या विजेत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना रोख रकमांची पारितोषिके व सदर बक्षीस रकमेच्या 
विनियोगाची कार्यपध्दती संदर्भीय क्रमांक (१) येथील दिनांक ०५ जून, २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये जाहिर 
करण्यात आली आहे. त्यानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पारितोषिकाच्या रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या 
कामांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाळ तयार करून, त्यास संदर्भीय क्रमांक (२) येथील दिनांक ०८ फेब्रुवारी, २०२२ 
च्या शासन निर्णयान्वये मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित 
समितीकडून प्रशासकीय मान्यता घ्यावयाची आहे. 
2. त्यानुसार, बक्षीस मिळालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून प्राप्त झालेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली 
दिनांक ३० जानेवारी, २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालावर चर्चा होवून समितीने शिफारशी केल्या आहेत. समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार संबंधित स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचराधीन होती. 
शासन निर्णय: 
प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या बाबींचा विचार करून माझी वसुंधरा अभियान ३.० अंतर्गत दवलामेटी 
ग्रामपंचायतीला प्राप्त होणाऱ्या एकूण रू. ७५.०० लक्ष बक्षिसांच्या रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या कामांचा रू. 
७६,९३,३७६.०० (रुपये शाहात्तर लक्ष त्र्याण्णव हजार तीनठ]ोी शाहात्तर फक्‍त) किंमतीचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल 
ग्रामविकास अधिकारी, दवलामेटी ग्रामपंचायत, दवलामेटी यांनी कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद नागपूर 
यांची तांत्रिक मान्यता घेऊन सादर केला आहे. दवलामेटी ग्रामपंचायतीने सादर HOG सदर प्रस्ताव मा. प्रधान 
सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात आलेल्या समितीच्या दिनांक 
३० जानेवारी, २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत विचारात घेण्यात आला. सदर समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार, 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (२९) तां.क.१ 


दवलामेटी ग्रामपंचायतीने सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालातील प्रस्तावित कामांपैकी जोडपत्र-१ मध्ये 
दर्शविलेल्या अ.क्र. २ ते ४ येथील लॉन लागवडीची आणि अ.क्र. ११ येथील “River Rejuvenation at Dawlameti 
Grampanchayat” येथे अंतर्भूत असलेली एकूण रू. १४,३३,०४७.०० किंमतीची कामे वगळून (वस्तू व सेवा 
करासह) उर्वरित रू. ६२,६०,३२९.०० (रुपये बासष्ट लक्ष साठ हजार तीनशे एकोणतीस फक्त) किमतीच्या कामांना 
खालील अटी व शतींच्या अधिन शासन प्रशासकीय मान्यता देत आहे. दवलामेटी ग्रामपंचायतीने सादर केलेल्या 
सविस्तर प्रकल्प अहवालातील प्रस्तावित कामे, वगळण्यात आलेली कामे व प्रशासकीय मंजूरी प्रदान करण्यात 
येत असलेली कामे सोबतच्या जोडपत्र-१मध्ये दर्शविण्यात आली आहेत. 

२. wet वशार्ती 

१) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील कामांसाठी कार्यान्वयन यंत्रणा दवलामेटी ग्रामपंचायत राहील. 

२) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालात नमूद केलेल्या कामांच्या अंमलबजावणीचा आर्थिक व भौतिक प्रगती 
अहवाल दर महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत माझी वसुंधरा अभियान संचाळनाळयास पाठविण्यात यावा. 

३) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील कामांची अंमलबजावणी प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यापासून 
पुढील ६ महिन्यात पूर्ण करावी. 

४) समितीने प्रशासकीय मान्यतेसाठी शिफारस न केलेल्या रू. १४,३३,०४७.०० अथवा एकूण बक्षीस 
रकमेतून प्रशासकीय मान्यता न दिलेल्या, म्हणजे रू. १२,३९,६७१.०० रकमेचा विनियोग दवलामेटी 
ग्रामपंचायतीने गावातील हरित क्षेत्र वाढीसाठी करावा. स्थानिक/देशी प्रजातींचे वृक्ष व बांबू 
लागवडीचा समावेश असलेला सुधारित सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून कार्यकारी अभियंता, 
जिल्हा परिषद नागपूर यांची तांत्रिक मान्यता घेऊन तो प्रशासकीय मान्यतेसाठी पुन्हा शासनास सादर 
करावा. 

५) बक्षीस रकमेपेक्षा अधिकचा खर्च झाल्यास तो स्वनिधी मधून करण्यात यावा. 

६) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील मूळ प्रकल्प किंमतीमध्ये कोणत्याही कारणास्तव वाढ झाल्यास, 
त्यासाठी कोणताही वाढीव निधी / अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार नाही. 

३. माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत दवलामेटी ग्रामपंचायतीस “ग्रामपंचायत-१० हजार पेक्षा अधिक 
लोकसंख्या” गटात नागपूर विभागस्तरावर रू. ७५.०० लक्ष रकमेचे बक्षिस प्राप्त झाले आहे. यापैकी ५०% म्हणजे 
रू. ३७.५० लक्ष एवढी रक्‍कम त्यांना वितरीत करण्यात आली आहे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०२२३१९४५२९६३०४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षंकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SURYAKANT KISAN NIKAM. 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=ENVIRONMENT AND CLIMATE 
CHANGE DEPARTMENT, 


2.5.4.20=3978ce8e745a91 e056 1f6f947 3df7e92873ee7ac8c2f7c49ac520e61061ddde 
harashtra, 


व, postalCode=400032, st=Mal 


serialNumber=3A94A 1F658A34D45CA2859DBC88DFB40760079B8946087EFOFB8BC 
7007314027, cn=SURYAKANT KISAN NIKAM 


Date: 2024.02.23 19:54:15 +05'30' 


(सु. कि. निकम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 
२) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह व ऊर्जा), यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 
पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (२९) तां.क.१ 


मा. उप मुख्यमंत्री (नियोजन व वित्त), यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 
मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 

सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 

विभागीय आयुक्‍त, नागपूर विभाग 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद नागपूर 

ग्रामविकास अधिकारी/ग्रामसेवक, दवळलामेटी ग्रामपंचायत, दवलामेटी 
निवडनस्ती तां.क.१ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (२९) तां.क.१ 
जोडपत्र- १ 


शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्रमांक मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (२९)/ तां.क.१, 
दिनांक: २३ फेब्रुवारी, २०२४ चे सहपत्र 


प्रशासकीय मान्यता 
प्रस्तावित 
क्र अंदाजपत्रकिय वगळण्यात आलेली प्रदान करण्यात 
अ. क्र. कामाचे स्वरूप अंदाजपत्रकिय 
रक्‍कम (रू.) आलेली रक्‍कम 
खर्च (रू) 
(रु.) 
fee | २ ३ 1 ४ | षु 
Plantation and Garden 
क redevelopment at Ward No 9 ३,६९,१४०.०० po 3,&8, 980.00 
Siddharth Colony 
Garden at Ward No 2 LIG 
2 ६,४५,८५५.०० ८२,८३६.०० ५,६३,०१९.०० 
Mhada Colony 
Garden at Ward No 3 NIT 
3 ५,७६,७३९.०० ५५,२२४.०० ५,२१,५१५.०० 
Hilltop Colony 
Plantation and Redevelopment 
G of Garden Ward No ६ Palekar 424,088.00 424,088.00 pon 
Colony 
Tree Plantation Various Road 
षु Within Dawlameti ११,६३,६९१.०० p= ११,६३,६९१.०० 
Grampanchayat Juridiction 
Tree Plantation in Open places 
६ at Grampanchayat Sanction 9&,34, 268.00 po 9&,34, 288.00 
Layout 
Solar 4 Kwp System at 
वि Grampanchayat Office, ५,०६,८५१.०० वा ५,०६,८५१.०० 
Dawlameti 
Solar 2 Kwp System at 
द २,०८,७४३.०० | शह. . २,०८,७४३.०० 
Hetivasti JZ School, Dawlameti 
Solar 2 Kwp System at ZP 
९ २,०८.,७४२३.०० अक | २,०८,७४३.०० 
School Toli, Dawlameti 
Solar 2 Kwp System at ZP 
School Hindi Defence, 2,02 (983.00 po 2,902,983 .00 
Dawlameti 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (२९) तां.क.१ 


प्रशासकीय मान्यता 
प्रस्तावित 
दानत य वगळण्यात आलेली प्रदान करण्यात 
अ. क्र. कामाचे स्वरूप अंदाजपत्रकिय 
रक्‍कम (रू.) आलेली रक्‍कम 
खर्च (रू) 
(रू.) 
कड २ 3 ae ५ 
River Rejuvanation at 
mal ७,६९,८८८.०० ७,६९,८८८.०० a 
Dawlameti Grampanchayat 
Rain Water Harvesting at 2 
१२ ३,४९,६३५.०० शकि ३,४९,६३५.०० 
Building 
Majhi Vasundhara Competition 
93 3,94,000,00 शिक ३,७५,०००.०० 
(IEC) 
DPR PMC Consultancy 
Ey १,५०,०००.०० हिं १,५०,०००.०० 
Charges 2% 
एकूण | ७६,९३,३७६.०० १४,३३,०४७.०० ६२,६०,३२९.०० 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


